समाजकार्य महाविद्यालय येथील प्राचार्या यांची 
२ रिक्‍त पदे भरण्यास व २ प्राचार्य पदांच्या 
नियुक्तीस कार्यात्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- सकाम-२०१७/प्र.क्र. ३६८/सामासु 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर,२०२०. 


संदर्भ:१ वित्त विभागाचे पत्र क्र. पदनि २०१९/प्र.क्र. ०१/आपुक, दि. ०७/०१/२०१९ 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्र. सीएसडब्ल्यू १०९८/प्र.क्र. २८६/सुधार-१, दि. २ फेब्रुवारी, १९९९, 

३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्र. एमएसडब्ल्यू १०९८/प्र.क्र. ३६६/सुधार-१, दि. १ सप्टेंबर, २००५, 

४ & आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.स.आ./शिक्षण/सकाम/प्रा. 
दि.सु. भावसार नि.मान्यता/२०१९-२०२०/८३२५ दि. १६/०५/२०१९, 

५ आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.स.क.आ. / शिक्षण / प्राचार्य 
पद / मान्यता / सकामज/५ ब/२०१८-१९/८८४ दि. ३१/०८/२०१८, 

६ आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.स.क.आ. / शिक्षण / प्राचार्य 
पद / मान्यता / सकामज/वर्धा/का.-५ ब/२०१८-१९/९८२८, दि.२५/ ०६/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत असलेली एकूण ५४ 
समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आळेली असून यांपैकी १ बंद, ३ विनाअनुदानित व ५० 
महाविद्यालये कार्यरत आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत कार्यरत असलेली 
बहुतांशी समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राचार्य हे पद रिक्‍त असून ते भरण्याकरिता ना हरकत 
प्रमाणपत्र मिळणेबाबत प्रस्ताव आयुक्‍तालयास प्राप्त झाळे आहेत व याबाबत विचारणा होत आहे. तसेच 
नियमित प्राचार्य पद भरले नसल्यामुळेही महाविद्यालय नॅक समितीकडे अर्ज करु शकत नसल्याने 
त्यांचे मुल्यांकन होत नाही असे FSA आले आहे. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या संदर्भ क्र. 
४ ते ६ येथील पत्रान्वये धनाजी नाना चौधरी विद्या प्रबोधिनी संचलित,ळोकसेवा मधुकरराव चौधरी 
समाजकार्य महाविद्यालय,जळगांव, निर्मला निकेतन समाजकार्य महाविद्यालय, मुंबई या समाजकार्य 
महाविद्यालयातील Rat असलेले प्राचार्य पद भरण्याकरिता वित्त विभागाच्या निर्बंधातून सुट 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. तसेच श्रमसाफल्य एज्युकेशन सोसायटीचे पंडीत 
जवाहरलाल नेहरु समाजकार्य महाविद्यालय, अमळनेर, जि. जळगांव व कुंभलकर समाजकार्य 
महाविद्यालय, वर्धा येथील प्राचार्य पदावरील रिक्‍त जागेवर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या पदास 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०१७/प्र.क्र. ३६८/सामासु 


कार्योत्तर मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदरचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या 
उप समितीसमोर सादर करण्यात आला असता उप समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार समाजकार्य 
महाविद्यालयातील प्राचार्यांची २ रिक्‍त पदे भरणे व २ पदांना कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजुर पदांचा आढावा घेवुन 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत गठीत केलेल्या उप समितीच्या मान्यतेनुसार सामाजिक 
न्याय विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या खालील नमुद समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राचार्याच्या २ 
पदांना कार्योत्तर मंजुरी देणे व २ रिक्‍त पदे भरण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

आओ) श्रमसाफल्य एज्युकेशन सोसायटीचे पंडीत जवाहरलाल नेहरु समाजकार्य 
महाविद्यालय, अमळनेर,जि. जळगांव दि. १३ डिसेंबर, २०१७ पासुन प्राचार्य पदी 
कार्यरत असलेले डॉ. दिळीप सुखलाल भावसार, दि.१९ मे,२०१९ रोजी सेवानिवृत्त 
झाले (नियुक्तीस कार्योत्तर मान्यता देणे). 

बो कुंभलकर समाजकार्य महाविद्यालय, वर्धा दि.२७ मार्च,२०१८ पासुन प्राचार्य पदी डॉ. 
चंदु काशिनाथ पोपटकर, यांची नियुक्‍ती करण्यात आली (नियुक्‍तीस कार्योत्तर मान्यता 
देणे). 

क) धनाजी नाना चौधरी विद्या प्रबोधिनी संचलित,ळोकसेवा मधुकरराव चौधरी समाजकार्य 
महाविद्यालय,जळगांव दि. १३ मार्च,२०१५ पासुन प्राचार्य पदी aad असलेले डॉ. 
विजय जनार्दन शिंगणापुरे कौटूंबिक अडचणींमुळे दि. 39 मे,२०१६ रोजी कार्यमुक्त 
करण्यात आले (रिक्‍त पद). 

ड) निर्मला निकेतन समाजकार्य महाविद्यालय, मुंबई दि. २२ जानेवारी, २०१९ पासुन 
प्रभारी प्राचार्य म्हणुन डॉ. लिडवान डायस कार्यरत (रिक्‍त पद). 

२. सदरची नियुक्ती प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार व नियमानुसार केल्याची खातरजमा संबंधीत 
महाविद्यालय यांनी करावी. 


३. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. ०९ जुन,२०१७च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
केलेल्या उप समितीच्या शिफारशीनुसार व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६५/आपुक, दि. २२ जानेवारी, 
२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०१७/प्र.क्र. ३६८/सामासु 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२०१२० १५६०९२२ असा आहे. हा Az 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


C Av AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SIDDHARTH AMRUTRAO ZALTE 


SIDDHARTH 
AMRUTRAO ZALTE szesore inves 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


, ou! ६40 
ENT OF MAHARASHTRA, cn=SIDDHARTH AMRUTRAO. 


आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

विभागीय आयुक्‍त (महसुल), नाशिक/ कोकण/ नागपूर, 

महालेखापाल - महाराष्ट्र - २ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, नाशिक/ नागपूर/ मुंबई, 


. प्रबंधक, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई/उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव/ राष्ट्र संत तुकडोजी 


महाराज विद्यापीठ, नागपूर, 


. सहाय्यक आयुक्‍त, जळगांव/मुंबई शाहर/ वर्धा, 


७. सचिव/प्राचार्य, श्रमसाफल्य एज्युकेशन सोसायटीचे पंडीत जवाहरलाल नेहरु समाजकार्य 


र्‌. 
qo. 


महाविद्यालय, अमळनेर,जि. जळगांव, 


. सचिव/प्राचार्य,धनाजी नाना चौधरी विद्या प्रबोधिनी संचलित,ळोकसेवा मधुकरराव चौधरी 


समाजकार्य 
महाविद्यालय, जळगांव, 
सचिव/प्राचार्य, निर्मला निकेतन समाजकार्य महाविद्यालय,मुंबई 


११.सचिव/प्राचार्य, कुंभलकर समाजकार्य महाविद्यालय, वर्धा, 
१२.कक्ष अधिकारी (आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवडनस्ती - सामासु 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शी 85791 
SPL ASSISTANCE DEPT, 


f44a7e8b820fef7bf 


